परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन शुद्धीपत्रक क्र. परिवि-२०२१/प्र.क्र.(१३/२१)/तांशि-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:- ०२ डिसेंबर, २०२१. 


संदर्भ -: 9) शासन आदेशा समक्रमांक, दि. ०४.०२.२०२१. 
२ संचालक, तंत्रशिक्षण यांचे पत्र क्र. ४/आस्था/परिविक्षा/२०२१/६९४, दि.१०.११.२०२१. 


शासन शुद्धीपत्रक :- 


संदर्भाधीन क्रमांक १ येथील शासन आदेशातील अ.क्र.२ येथील अध्यापकाचे नाव “श्रीमती कल्पना 
विकास मोरे” ऐवजी “श्रीमती कल्पना किसन मोरे” असे वाचण्यात यावे. 


२. सदर शासन शुद्धीपत्रक, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२११२०२१७०८०५३२०८ असा आहे. हे शुद्धीपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by SAMEER LAXMAN DHERE 
Gi NT OF MAHARASHTRA, ou=HIGHER AND 
EDUCATION DEPARTMENT, postalCod 


SAMEER 


7b0e2247b4328b57f451509bf1 bfdbd20c865128a 


1=B0341853BBBDA46EBB328D4BEOF 4600863592476, 
= 6EE64CF9B42881125C3715ASDB341B582705743C72 
‘8BC85F04BB71FF8FC154D6, cn=SAMEER LAXMAN DHERE 
ay 7:09:41 +05°3 


(समीर ढेरे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. संचालक, तंत्रशिक्षण, तंत्र शिक्षण संचाळनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
२. सहसंचालक,तंत्र शिक्षण विभागीय कार्यालय, पुणे. 
३. प्राचार्य, शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय,कराड. 
४. जिल्हा कोषागार अधिकारी, सातारा. 
५. संबंधित अध्यापक (तंत्र शिक्षण संचालनालयामार्फत) 
६. प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
७. निवड नस्ती (तांशि-१. 


